महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब १३२४/प्र.क्र.८३/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जुले, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा क्र.प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१८४/का.१४, दि.१०.१२.२०१८. 
२. शासन आदेशा क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र. १०९/का-१४, दि.२७.०६.२०२३. 


आदेठा 

श्री.प्रफुल्ल जयराज ठाकूर, उप सचिव यांची संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये, महाराष्ट्र राज्य 
इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर व्यवस्थापकीय संचालक या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर, संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये 
श्री.ठाकूर यांना उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री. प्रफुल्ल जयराज ठाकूर, उप सचिव यांची व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ या पदावरील प्रतिनियुक्ती संपुष्टात 
आणण्यात येत असून, त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास 
व मत्स्यव्यवसाय विभागातील उप सचिवाच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 
३. श्री.ठाकूर, उप सचिव यांनी कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२३१६३७५५८७०७ हा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
GAJANAN ee 


0230053७41 ca24ad7fdd55b6399798 16e6e784d75d5396d0f 


50367308ecc8b, ICode=400032, st=Maharashtr 
ber=6E3168FC30A0E07A9B8D 1 3F2A24C658F97BA49C1AB3 
‘A023B1606696C22202DDD, cn=GAJANAN SAHADEO PARAB 
1024.07.23 16:49:40 +05' 


(71. a. परब ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कृषि, Rae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ-मु.स./प्र.स./सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, मुंबई. 

७. सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

९. निवडनस्ती प्रशा-१. 


